सन २०२३-२४ करिता राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 
कॅफेटेरिया (DPR) या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती 
प्रवर्गाकरिता दुसरा हप्ता रु.१२.३६ कोटी निधी 
वितरीत करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र.राकृवि-०८२३/प्र.क्र.१३९/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १० जानेवारी, २०२४ 


संदर्भ: १. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२ एप्रिल, २०२३. 
२.कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रीय कृषि व होतकरी कल्याण मंत्रालय, 
भारत सरकार यांचे पत्र क्र. १३-१७/२०२३-०७, दि. १७ फेब्रुवारी, 2023. 
३. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कॅफेटेरिया (वार्षिक कृती आराखडा आधारित) अंतर्गत 
राज्यस्तरीय मंजुरी समितीच्या (SLSC) दि.१७ मे, 2023 रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
४. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रीय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, 
भारत सरकार यांचे पत्र क्र. १-१५/२०२३ आरकेव्हीवाय/२, दि.०८ डिसेंबर, २०२३. 
५. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०५२३ /प्र.क्र.८९/ 48-3, 
दि. ११ ऑगस्ट, २०२३. 
६. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/ 
प्र.क्र. ६१ /अर्थसंकल्प (विघयो), दि.०८ जानेवारी,२०२४. 


प्रस्तावना : 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कॅफेटेरिया ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० 

प्रमाणात अर्थसहाय्याने राबविण्यात येते. या योजनेकरिता केंद्र शासनाने संदर्भाधिन दि. १७ फेब्रुवारी, 
२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये सन २०२३-२४ साठी केंद्र waa रु.१२९.४८ कोटी व त्या समरुप राज्य 
हिऱ्ड्याचा रु. ८६.३२ कोटी असा एकूण रु.२१५.८० कोटीचा नियतव्यय मंजूर केलेला आहे. 

कृषि विभागाच्या दि. ११ ऑगस्ट, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजना कॅफेटेरिया (DPR) योजनेस सन २०२३-२४ करिता रु.५०७.०४ कोटींच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे.राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कॅफेटेरिया (DPR Based Stream) योजनेंतर्गत 
सन २०२३-२४ मध्ये प्राप्त दुसर्‍या हप्त्यात अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता केंद्र हिक्यापोटी रु. ७.४२ कोटी 
निधी प्राप्त झाला असून त्या समरूप राज्य RAAT रु. ४.९४ कोटी निधी असा एकूण रु.१२.३६ कोटी 
निधी मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीकरिता आयुक्‍त (कृषि) यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय : 
१. या शासन निर्णयान्वये सन २०२३-२४ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कॅफेटेरिया या योजनेंतर्गत 
मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता केंद्र हिक्याचा रु. ७.४२ कोटी 
(रुपये सात कोटी बेचाळीस लक्ष Hae आणि राज्य हिस्सा रु.४.९४ कोटी (रुपये चार कोटी चौर्‍्याण्णव 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-०८२३/प्र.क्र.१३९/१४-ओ 


लक्ष फक्त) असा एकूण १२.३६ कोटी निधी (रुपये बारा कोटी छत्तीस लक्ष फक्त) आयुक्‍त (कृषि) यांना 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे पुढीलप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे- 


(रक्‍कम रु.कोटी) 
अ. | योजनेचे नाव अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता मंजूर निधी (६०:४०) 
क्र कंद्र हिस्सा । राज्य हिस्सा | एकूण 
ia राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- ७.४२ ४.९४ १२.३६ 
कॅफेटेरिया-([)2 Based Stream) 


२. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या रु.१२.३६ कोटी रक्कमेचे कोषागारातून आहरण व 
वितरण करण्याकरिता सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी व आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे तसेच सदर निधी राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या केंद्र व राज्य हिछ्याच्या पुढील 
लेखाशिर्षातर्गत सन २०२३-२४ मध्ये अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा- 


प्रवर्ग केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
अनुसूचित | मागणी क्रमांक एन-३ मागणी क्रमांक एन-३ 
जाती २४०१ - पीक संवर्धन २४०१ - पीक संवर्धन 
(००)(७८९)-अनुसूचित जातीसाठी विशोष । (००)(७८९)- अनुसूचित जातीसाठी विशेष 
योजना योजना 
(०१) अनुसूचित जाती घटक (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत 
कार्यक्रमांतर्गत योजना योजना 


(09) (१५) कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय (०१) (१६) कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय 
कृषि विकास योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य । कृषि विकास योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य 
(केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (कार्यक्रम) (राज्य हिस्सा Yo टक्के) (कार्यक्रम) 
(२४०१ 8२२१) ३३- अर्थसहाय्य (२४०१ 8२३२) ३३-अर्थसहाय्य 


३. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी वितरीत केलेला रु.१२.३६ कोटी निधी 
कोषागारातून आहरित करून आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या नावे उघडण्यात आलेल्या 
Singal Nodal Account (SNA) मध्ये जमा करावा आणि तद्नंतर सदर निधी संबंधित प्रकल्पांच्या 
अंमलबजावणी यंत्रणाना PEMS व्दारे त्यांच्यासाठी उपडलेल्या Child Account मध्ये वर्ग करावा. 

४. या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता वितरीत 
करण्यात येत असलेल्या निधीचे प्रकल्पनिहाय वितरण यथावकाश कळविण्यात येईल. 

५. उपरोक्त मंजूर निधीचे तात्काळ उपयोजन होण्याच्या दृष्टीनेच कोषागरातून आहरण करावे आणि 
सर्व विभागांनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या निधीचा तात्काळ विनियोग करावा, अंमलबजावणी यंत्रणांनी 
निधी उपयोजनाविना बँक खात्यामध्ये जमा करून ठेवू नये. 

६. सर्व अंमलबजावणी यंत्रणांनी / विभागांनी त्यांना सन २००७-०८ ते सन २०२१-२२ या काळावधीत 
वितरीत केलेल्या निधीचे सनदी लेखापालांकडून लेखापरिक्षण झाल्याचे प्रमाणित करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-०८२३/प्र.क्र.१३९/१४-ओ 


७. या शासन निर्णयान्वये केवळ 'अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता निधी वितरीत करण्यात आला असून 


सर्व विभागांनी / अंमलबजावणी यंत्रणांनी त्यांना मंजूर केलेल्या प्रकल्पांतर्गत अनुसूचित जाती 
प्रवर्गासाठी आवश्‍यक असलेल्या निधीकरिता उपरोक्‍त रकमेचा विनियोग करावा. 


. वैयक्तिक लाभाच्या प्रकल्पांतर्गत सर्व विभागांनी / अंमलबजावणी यंत्रणांनी लाभार्थ्याच्या आधार 


संलग्न बँक खात्यावर थेट लाभ SEMAN (DBT) अनुदान वितरीत करावे. 


. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाचे संदर्भाधीन शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं- 


२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३. दि. १२ एप्रिल २०२३ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांनुसार तसेच तसेच, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या संदर्भ क्र.६ च्या 
शासन निर्णयास अनुसरुन दिलेल्या मंजूरीच्या अनुषंगाने व त्यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध केला 
असून त्याचा सांकेतांक २०२४०११०१७२१४४५९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Digitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE 

M A H E N D RA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND 
ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9847eac29efa7aa62661b16d1619a 1 bfaféd99b23ec6836d8d498d0 
797965898, postalCode=400032, st=Mahi 

S O Pp A N G H A D G E rialNumber=761BD 1B7183B95814545ACE2DBF80778C68C7EE4EF46BAA 
6EA9B8BD1F47C2642, cn=MAHENDRA SOPAN GHADGE 

te: 2024.01.10 17:22:13 +05'30 
(महेंद्र घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

३. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य), मंत्रालय, मुंबई 
५. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. संचालक (सवी, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. विभागीय कृषि सहसंचालक (सवी, 

८. प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
९. प्रधान महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी, 

११. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

१२. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१४/अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई, 
१३. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


